सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना सन २०११-१२ या वर्षाचा पुरस्कार 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा: (१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.पुरस्कार १००९/१७५/आस्था-२, 
दि.१७/२/२०११. 
(२) शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२, 
दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९. 


शुध्दीपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतांत्रिक संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-३ च्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा तसेच तांत्रिक संवर्गातील -३ च्या कर्मचाऱ्यांचा, त्यांनी आपले 
प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावून शासकीय कामात दाखविलेल्या नैपुण्याबद्दल व शासकीय 
कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रतिवर्षी प्रशस्तीपत्र व 
सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्याची योजना शासनाने सुरु केली आहे. 
२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०११-१२ या वर्षाकरीता खाळील तक्त्यातील 
गुणवंत अधिकारी/कर्मचारी यांची निवड करण्यात आली आहे. सदर गुणवंत अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना प्रशस्तीपत्र व गौरवचिन्ह प्रदान करण्याच्या समारंभाचा दिनांक व वेळ 
स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


कृपया श्री. ज्ञानोबा रामकिडान दराडे, कनिष्ठ लिपीक, यांचे नाव चुकीने श्री. ज्ञानोबा 
feat दराडे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तरी त्यांच्या नावात दुरुस्ती करुन 
“श्री.ज्ञानोबा रामकिशन दराडे” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०९१११४३४४०७७१८ असा 
आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Chandrashekhar Prabhakar Joshi 


Chandrashekhar 0000000000 


0=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c612a31ac7 48bd0S5ab00efd5 
22f2d25c9872e3 


॥ 23be4ff70a89bfc945ec5e48 1 b972d568094459d7 
fa h a a [| 0 S h | #f8219a1f968860a43 189, cn=Chandrashekhar Prabhak: 
0 0 


9.09.11 14:45:46 3 


सहपत्र : गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱयांची यादी (चंद्रशेखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


३. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग व 
वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 

१४.सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१६.सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुशास्त्रज्ञ 

१७.श्री.रविंद्र खेतले, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 

१८. श्रीमती कोकितकर, स्वीय सहायक, मंत्रालय 

१९.श्री.कुंदन के.कदम, प्रथम लिपीक, मुख्य वास्तुझास्त्रज्ञ 

२०.श्री भरत परशुराम गायकवाड, प्रमुख आरेखक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२१.श्री.रामचंद्र किसन पालवे, स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२२.श्री.ज्ञानोबा रामकिडन दराडे, कनिष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता,मुंबई 

२३.श्री.व्हि.आर.जुन्नरे, उच्चश्चेणी लघुलेखक, मुख्य अभियंता,नाशिक 

२४.श्री.आर.बी.साळुके, स्था.अभि.सहायक, मुख्य अभियंता,नाशिक 

२५.श्री.एस.के.बिराजदार, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता,पुणे 

२६.श्री.युवराज रामसिंग केंजळे, स्था.अभि.सहायक, मुख्य अभियंता,पुणे 

२७.श्री.मोमीन महंमद मुजीबोद्दीन, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता,औरंगाबाद 

२८. श्री.मिलिद बलभीम देशपांडे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता,औरंगाबाद 

२९.श्री.निश्चळ ळताड,वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता,औरंगाबाद 

३०.श्री.सुनिळ आत्माराम चक्रनारायण, अधीक्षक, मुख्य अभियंता,अमरावती 

३१.श्री.राजेंद्र मारोतराव पंडेकर, सहायक आरेखक, मुख्य अभियंता,अमरावती 

३२.श्री.जी.एम.पौनीकर, कनिष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता,नागपूर 

३३.निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


